महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : प्रतिनि-२०१८/(प्र.क्र.९/२०१८)/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- ३०.०७.२०१८ 


संदर्भ :- १) सा.प्र.वि.आदेशा क्र.प्रतिनि-१०१२/प्र.क्र.१७९/का.१४, दि.२५.०२.२०१३ 
2) सा.प्र.वि.आदेडा क्र.प्रतिनि-१०१२/प्र.क्र.१७९/का.१४, दि.०४/०७/२०१४ 
3) सा.प्र.वि.आदेशा क्र.कअनि-१११५/प्र.क्र.६८/का.१४-ब, दि.२८.०५.२०१५व 
दि.३१/०५/२०१६ 
४ सा.प्र.वि.आदेशा क्र.असप-१२१७/प्र.क्र.१६८/का.१४, दि.०१.०१.२०१८ 
५) सा.प्र.वि.समक्रमांकाचे आदेश दि.१४/०२/२०१८ 
आदेश 


श्री.श.व.दळवी, कक्ष अधिकारी, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग यांची संदभाधिन क्र.१ च्या 
आदेशान्वये ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोत्ती 
अभियाना अंतर्गत, राज्य FRM व्यवस्थापन कक्ष, बेलापूर, नवी मुंबई कार्यालयातील कक्ष अधिकारी या पदावर 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आली होती. श्री.दळवी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियाना अंतर्गत, 
राज्य FRA व्यवस्थापन कक्ष या कार्यालयात दि.०१/०४/२०१३ पासून प्रतिनियुक्तीने कार्यरत आहेत. 
श्री.दळवी, कक्ष अधिकारी यांना संदर्भाधीन क्र.२ व ३ अन्वये मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तद्नंतर श्री.दळवी 
यांची संदर्भाधिन क्र.४ च्या आदेशान्वये अवर सचिव पदावर पदोन्नती होऊन, त्यांना संदर्भाधिन क्र.५ च्या 
आदेशान्वये सदरहू प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर ६ महिन्यांच्या कालावधीसाठी तदर्थ स्वरुपात प्रपत्र बढती देण्यात 
आली. सदर मुदत दि.३०/०६/२०१८ रोजी संपुष्टात आली आहे. 


२. आता या आदेशान्वये श्री.श.व.दळवी, अवर सचिव यांच्या ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाच्या 
अधिपत्याखालील महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण vada अभियानातील उपसंचालक (आ.आ.ग्रा.यो./ 
सां.आ.ग्रा.यो.) या पदावर दि.०१.०७.२०१८ पासून पुढे १ वर्ष म्हणजेच दि.३०.०६.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
येत आहे. सदर कालावधी संपल्यानंतर श्री.दळवी, अवर सचिव यांना मंत्रालयातील अवर सचिव पदावर रुजू 
होणे आवश्‍यक आहे. 

३. सदर शासन BSS महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०७३०१८१११५१४०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


2.5.4.20=8a5b973b0795ae988a7c005050f9180a8021798a5c 


Gaj 
1ed41ada8a72725a47b4f( 

B h | mM 13030 G Uu fav serialNum ber=54b1 1b1ccbdc577d71dce3b313c3fefSdc2ad6 
59e360f73b682d6b6fccb8aecf, -Gaj Bhimra 


D 2018.07.30 18:16:31 +05'30' 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१ मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
२) मा.मुख्यमंत्र्यांचे अ.मु.स. 


शासन आदेशा क्रमांकः प्रतिनि-२०१८/(प्र.क्र.९/२०१८)/का.१४ 


अ.मु.स (सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई 

अ.मु.स./प्रधान सचिव/ सचिव, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग / अन्न नागरी पुरवठा व 
ग्राहक संरक्षण विभाग 

सह/उप सचिव (आस्थापन) , ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग / अन्न नागरी पुरवठा व 
ग्राहक संरक्षण विभाग 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, सिडको भवन (दक्षिण 
कक्ष), सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई 

श्री.श.व.दळवी, अवर सचिव, विभागामार्फत 

निवड नस्ती कार्या१४ . 


पृष्ठ २ पैकी २ 


